पुरवठा संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, गट - अ अधिकाऱ्यांची 
दि.१.१.२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम 
जेष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता - २१२०/प्र.क्र.१७/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा : शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता - २१२०/ प्र.क्र.१७/ ना.पु.१५, दि. २७ जानेवारी, २०२०. 


प्रस्तावना : 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा व विभागीय कार्यालयातील पुरवठा 
संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची दिनांक २७ जानेवारी, २०२० च्या परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक : 
आता, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा व विभागीय कार्यालयातील 
पुरवठा संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी गट-अ या संवर्गातील पदावरील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२० स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 
२. श्री. नरेंद्र APTS यांना शासन आदेशा दि.११/०३/२०१९ अन्वये जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात आलेली असल्यामुळे त्यांचा समावेश ज्येष्ठता क्र. १५ येथे करण्यात येत आहे. 
३. सर्व विभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून 
प्राप्त करून घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत कळवावे. 
8. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००९०८१९२८५९८१०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Asmita Ravindra *: on 
Patil.» §»§$'sFt: GES 


(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त. 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 
) 
) 


3) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
४) निवडनस्ती ना.पु.१५. 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी, गट-अ 
या संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी 


शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता - २१२०/प्र.क्र.१७/ना.पु.१५, दिनांक ०८.०९.२०२० 


अंतिम ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट अ 
अ. नाव जन्म दिनांक | अधिकाऱ्यां । जि.पु.अ. । जि.पु.अ./ | अभिप्राय 
क्र. चा मूळ / अ.वि.अ 
vat | अ.वि.अ. | पदावरील 

पदावरी | पदोन्नती 

ल आदेशा 

पदोन्नती | दिनांक 

चा प्रवर्ग 
| 9 | २ ३ see | षु 1 ७_| ८ 
a) श्री. रघुनंदन हिंदूराव सावंत २१.०७.१९६२ | अ.जा. | अ.जा. | १५ .04 20019 eae | 
२ | श्री. शालिकराम बळीराम भराडी | 09.08.9869 | वि.जा.(अ) | खुला | 23.09.2008 ॥ 7:88 oo 
३ | श्री. लिलाधर माणिकराव दुफारे । १९.०५.१९६६ | अ.जा. । खुला | २८.०५.२०१० 1 -- | 
४ श्री. अनिल हरिदास बन्सोड ०५.०५.१९६९ | अ.जा. | खुला | २८.०५.२०१० ae 
५ | at. रमेश धोंडबाजी २५.०२.१९६८ | अ.जा. | खुला | २८.०५.२०१० [= 

qs 
६ | al. राजू आत्माराम अनभोरे १५.०५.१९६४ | खुला खुला | १०.०५.२०११ Sa 
७ | ait. राजेंद्र रामभाऊ मिस्कीन ११/१२/१९६ | इ.मा.व खुला | १०.०५.२०११ La 
2 

८ | श्री. देवराम कृष्णराव वानखेडे १६.०८.१९६६ | SALA. | खुला | १०.०५.२०११ ae 
९ | श्री. ज्ञानेश्वर भिवसन जवंजाळ ०५.०५.१९६५ | इ.मा.व. | खुला | १०.०५.२०११ i बे] 
| 90 | श्री. अनिल केशवराव सवाई २३.०६.१९६४ | इ.मा.व. | खुला | १०.०५.२०११ ie -2| 
(११ श्री. अनिल सुधाकरराव टाकसाळे | ३०.०६.१९७० | इ.मा.व खुला | १०.०५.२०११ aa 
१२ | श्री. नरेश राजारामजी वंजारी १०.०२.१९६९ | इ.मा.व खुला | १०.०५.२०११ [=| 
१३ | श्री. प्रशांत सुधाकरराव काळे २९.१०.१९६८ | इ.मा.व. | खुला | १०.०५.२०११ | _ = | 
१४ | श्री.बबनराव उत्तमराव काळे २८.१२.१९६५ | भ.ज.(क) | भ.ज.(क) | ३१.०८.२०१६ f=. | 
१५ | श्री. नरेंद्र मधुकर भागडे ०२.०७.१९६५ | खुला खुला | ११.०३.२०१९ | न | 


